मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना 
(निर्भया) या योजने अंतर्गत Surveillance 
Components अंतर्गत Mumbai CCTV 
Surveillance Project करिता निधी वितरित 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत-शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक: पीएडब्ल्यू- ०३२२/प्र.क्र.९७/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- १७ मार्च, २०२३. 


वाचा:- १) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9७१९ (भाग-४)/विञा-६, 
दिनांक १४.०५.२०२१. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-१११७/प्र.क्र.9१९ /विा-६, 
दिनांक ३१.०१.२०१९. 
3) मुंबई शहर सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता गठीत 
उच्चस्तरीय शक्‍ती प्रदत्त समितीच्या (HPC) दि. ०५.०१.२०२२ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. पीएडब्ल्यू-०३२२/प्र.क्र. ९७/विशा-६, 
दिनांक २८.०२.२०२३ आणि दिनांक १४.०३.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

मुंबई शहर महिला सुरक्षितता पुढाकार योजना (निर्भया) या केंद्र पुरस्कृत योजने अंतर्गत 
Surveillance Components या बाबी अंतर्गत खाली नमूद केल्याप्रमाणे Mumbai CCTV Surveillance 
Project या प्रकल्पास रु. १३,२७,८२,५१२/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी सत्तावीस लाख ब्याऐंशी हजार 
पाचशे बारा फक्त) एवढा निधी वितरित व खर्च करण्यास उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक २८.०२.२०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर निधीमधून मे. लार्सन अँन्ड टुब्रो कंपनीचे 
मुंबई हहर सीसीटीव्ही प्रकल्पाकरिताची थकीत रक्‍कम आणि विसाव्या तिमाहीच्या रकमेपैकी (Quarter- 
२०) ची रक्‍कम अशी एकूण रक्कम रु. १३,२७,८२,५१२/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी सत्तावीस लाख 
AV हजार पाचशे बारा फक्त) एवढ्या रकमेचे देयक अदा करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
सदरील दिनांक २८.०२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ६ मध्ये पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे- 

सदर खर्च हा गह विशाण मागणी क्र. ब्री-१०, ४०५५-पोळीयसांवरीळल WIG खर्च ००, २०७ 
राज्य WAT (दत्तमता, (00) (93) 2०4५०२८८ निर्थया निक्की अंतर्गत केंद्र हिस्सा &०%) अंतर्गत आणि 
सागणी क्र. ढी-१०, ४०११-पोळीसांवरीळल थांडवळी खर्च 00, २०७ राज्य WAT (EAI, (00) (98) 
४०५१५४०२९७ राज्य हिस्सा (/०%) लेखाक्ीर्खाली सन 2022-23 या AMS आर्थिक वर्णात उफ्लब्ध 
असलेल्या तरतुदीतून करण्यात याव: 

याऐवजी पुढीलप्रमाणे वाचावे. 

सदर खर्च हा गह विशाण मागणी क्र. ब्री-१०, ४०५५-पोळीयसांवरीळल WIG? खर्च ००, २०७ 
राज्य WAT (दत्तमता, (00) (93) ४०4१५१०२८८ निर्थया निक्की अंतर्गत केंद्र हिस्सा &०%) अंतर्गत१3- 
PINGHT खर्च आणि यागणीक्र. ब्री-१०, ४०५५-पोळीसांवरीळ METH खर्च 00, २०७ राज्य पोलीस 
(दत्तमता, (00) (98) ४०५१4५०२९७ राज्य RIT (४०%), १४ कायळियीन खर्च या Baa सन 
2022-23 या वाळू आर्थिक वर्षात SVE असलेल्या तरतुदीतून करण्यात याव! 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः पीएडब्ल्यू- ०३२२/प्र.क्र. ९७/विशा-६ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१७१२४६४१६१२९ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAHUL VIJAY 
KULKARNI 


(राहुल वि. कुलकर्णी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. अपर मुख्य सचिव (गृह), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
४. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (विशेष), यांचे स्वीय सहायक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 
७. सह सचिव (पोल-३), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर पोलीस आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
९. सह सचिव / उप सचिव (रोखशाखा), गृह विभाग, मंत्राळय, मुंबई ३२. 
१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
११.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१२.अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (रोखशाखा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
१३.व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१४.अर्थसंकल्प शाखा (बीयूडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.मे. पीडब्ल्यूसी लि., मुंबई. (प्रकल्प सल्लागार). 
१६.मे. लार्सन अन्ड Cal लि., मुंबई (प्रकल्प संचालक). 
१७.निवड नस्ती (विशा-६). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


